राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (पीआयपी) २०१९-२० 
वर्षामधील अनुदानातून राष्ट्रीय अंधत्व दृष्टी 
क्षीणता नियंत्रण कार्यक्रमांसाठी आवऱयक औषधी 
व साहित्य सामुग्री खरेदी निविदा प्रक्रियेद्वारे 
करण्यास प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०५१९/प्र.क्र.३३०/ आरोग्य-७ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : ०६ ऑगस्ट, २०१९. 


वाचा :- 
१) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (असंसर्गजन्य रोग), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. 
संआसे/अंनिका/॥॥800॥8 प्रशासकीय मान्यता/११९२-९३, दिनांक १७ मे, २०१९. 
२) आयुक्त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांच्याकडील 
दिनांक १३ मे, २०१९ रोजीची मान्य टिप्पणी. 
प्रस्तावना:- 


राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षातील मंजूर कृती आराखडयामधील 
प्राप्त अनुदानातून राष्ट्रीय अंधत्व दृष्टी क्षीणता नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत औषधी व साहित्य सामुग्री खरेदी 
करण्याकरीता अंदाजित रक्कम रु.३२६.७० लक्ष इतक्या रकमेच्या खर्चाच्या प्रस्तावास प्रशासकीय 
मान्यता मिळण्याबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षातील मंजूर कृती 
आराखडयामधील प्राप्त अनुदानातून राष्ट्रीय अंधत्व दृष्टी क्षीणता नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत औषधी व 
साहित्य सामुग्री खरेदी करण्याकरीता अंदाजित रक्‍कम रु.३२६.७० लक्ष इतक्या रकमेच्या खर्चाच्या 
प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबत प्रस्ताव सहसंचालक, आरोग्य सेवा (असंसर्गजन्य रोग), 
मुंबई यांनी शासनास सादर केलेला आहे. सदर खरेदी प्रस्तावास आयुक्‍त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान 
संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांनी मान्यता दिलेली आहे. त्यानुसार राष्ट्रीय अंधत्व दृष्टी 
क्षीणता नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत आवश्‍यक असलेल्या औषधी व साहित्य सामुग्रीची अंदाजित रक्‍कम 
रु.३२६.७० लक्ष इतक्या रकमेची खरेदी निविदा प्रक्रियाद्वारे करावयाच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात येत आहे. त्याबाबत ळेखाशिर्षनिहाय अनुदान व खरेदी करावयाच्या औषधी व साहित्य 
सामुग्रीच्या खरेदी प्रस्तावाचा तपशिल पुढीलप्रमाणे आहे. :- 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०५१९/प्र.क्र.३३०/आरोग्य-७ 


अ- अनुदानाचा तपशिल 


Approved aila si Ses 
Sr. EMR Budget in PIP Available budget at State 
Name of Head . level Procurement Proposal 
no code in 19-20 akhs 
(In lakhs) 
(In lakhs) 
Assistance for consumables/ big 
drugs/ Medicines to the neat a Qn Medicine 
1 | 6.2.15.1 | Govt./District Hospital for = 330 T 3 
Cat sx etc.@ Rs.450/- per otal Amt.Rs.326.70 Lakhs 
case 
ब- प्रस्तावित खरेदीचा तपशिल 
& f Requirement | Unit Rate ( Rs.) 
rno | Name of Drug 2018-19 ततल की हो Amount 
1 Intra Ocular Lenses Each [412.1] 48565 40.04 ne 
Inj. Hydroxy Propyl Methyl Cellulose USP 2 % In 3795285 
2 Sterile 150110 Base PFS 2 ml PFS [346.1] ade ९८८70 
3 Black Goggles for Cata. Patients [691.1] 49065 15.47 2020 
4 Polydrapes (Eye) Disposable [692.2] 33289 14.08 pas 
5 Tunnel Blade [692.1] 43088 66.27 peo 
Nonabsorable microsuture monofilament nylon Size 2335359 
ee 10-0 Box of 12 Foils [652.1] 702700 
7 Hyluronidase Inj 2 ml [408.1] 16479 0.72 11865 
ca Atropine Sulphate Eye Ointment 5 gm [352.1] 4574 3.05 टर) 
fo | a Lignocaine (Xylocaine ) 4 % 30 ml Vial 16116 3.88 62530 
E 543038 
10 Ketorolac Promethymene Eye Drop 5 ml [409.1] 65269 8.32 
11 Moxifloxacin + Prednisolone Acetate Eye Drop 5 62282 19.17 1193946 
ml [410.1] 
ग ; 6277 
12 Pilocarpine Eye Drops 5 ml [345.1] 2258 2.78 
13 Proparacaine Eye Drops 5 ml [411.1] 5069 0.58 ह. 
14 | Timolol Maleate Eye Drops 5 ml [351.1] 8868 2.70 aos 
15 | Tropicamide Eye Drop 1 % 5 ml [347.1] 10961 7.62 ore 
16 Tropicamide+ Phenylephrine HCL Eye Drops 5 ml 17311 12.03 208251 
[354.1] 
7 Homatropine Drops 5 ml [353.1] 11815 6.71 79279 
18 | Chloramphenicol Eye Applicaps [342.1] 187883 2.75 00 
19 Ciprofloxacin + Dexamethasone Eye Drops 5 ml 125013 22.61 2826544 
[344.1] 
20 | Ciprofloxacin Eye/Ear drop 5 ml [343.1] 141880 93.82 TOS TT 2 
21 | Ciprofloxacin Eye Ointment 5 gm [343.2] 50934 7.19 १0022 
22 | Lignocaine HCI LP Inj 2 % 30 ml Vial [1.2] 10619 39.32 aioe? 
23 ‘| Acetazolamide Tab [349.1] 60653 1.87 Bose) 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०५१९/प्र.क्र.३३०/आरोग्य-७ 


Sr.no 


Requirement | Unit Rate ( Rs.) 


2018-19 Approximately गतत 


Name of Drug 


24 


Disposable Needle 26G Each [628.1] 97984 5.51 539892 


25 


Pilocarpine Nitrate Drop 5 ml [418.1] 7014 27.14 190360 


Total 32669749 


सदरची प्रशासकीय मान्यता पुढील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे:- 


सदर औषधी व साहित्य सामुग्रीची आवश्‍यकता / मागणी याची शहानिशा / खातरजमा करण्यात 
यावी. त्यानंतरच सदर बाबींच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


सदरहू औषधी व साहित्य सामुग्रीचे विनिर्देश गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा 
करण्यात यावी. खरेदी करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देश (Technical specification) संबंधित 
तज्ञांनी (तांत्रिक समिती / अधिकारी) यांनी मान्य केलेल्या विनिर्देशानुसार असावेत. तसेच, 
सदर तांत्रिक fat year (Technical specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल 
अज्ञा रितीने तयार केलेले नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. पीआयपी मध्ये मंजूर 
असलेल्या बाबींच्या तांत्रिक विर्निदेशानुसार मागणीपत्र पाठविण्याची जबाबदारी संबंधीत 
कार्यक्रम प्रमुखांची राहिल. प्रस्तावातील समाविष्ट असलेल्या बाबींचीच खरेदी करण्यात यावी. 


शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ उद्योग- 
४, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी 
करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील 
तरतूदीनुसार विहित खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे GEM Portal, 
Amazone, National Pharmacy Pricing Authority (NPPA) यांच्याकडील उपलब्ध असलेल्या न्युनत्तम 
दर विचारात घेण्यात यावेत. तसेच हाफकिन संस्थेतील सदर बाबींची खरेदी केली जात 
असल्यास अथवा झालेली असल्यास निविदेत प्राप्त झालेले न्युनत्तम दर विचारात घेऊन त्या 
दरांना अंदाजित दर म्हणून गृहित धरण्यात यावे व त्यानूसार निविदेकरीता मागणी नोंदवितांना 
औषधी, औषधी साहित्य व उपकरणांच्या संदर्भात अंदाजित दर म्हणून नोंदविण्यात यावेत व 
खरेदी प्रक्रियेअंती दर निश्चित करण्यात यावा. सदर दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत 
आणि संबंधित पुरवठादाराने या बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या 
दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 


खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व / पुरवठानंतर नमुना तपासणी (pre/Post dispatch 
random sample inspection) करुन उचित व योग्य विनिर्देशा (specification) असलेल्या 
वस्तुंचीच खरेदी करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०५१९/प्र.क्र.३३०/आरोग्य-७ 


द) 


१०) 


११) 


खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage & 
distribution) करणे तसेच, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain management) आणि 
वस्तुसूची व्यवस्थापन (Inventory Management) US पध्दतीने करुन सदर बाबी विनावापर पडून 
राहणार नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


सदरहू खरेदीसाठी होणारा खर्च राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत प्रकल्प अंमलबजावणी कृती 
आराखडा सन २०१९-२० मध्ये राष्ट्रीय अंधत्व व दृष्टी क्षीणता कार्यक्रमांतर्गत ॥॥॥२ Code 6.2.15.1 


अंतर्गत (Assistance for consumables/ drugs/ Medicines to the Govt./District Hospital) 
राज्यस्तरावर उपलब्ध असलेल्या रु.३३०.०० लक्ष इतक्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. तसेच 
खरेदी मंजुर अनुदानाच्या विहित मर्यादेतच करण्यात यावी. सदरची खरेदी प्रशासकीय 
मंजुरीच्या विहित कालावधीत पूर्ण होईल याची दक्षता घ्यावी. 


तसेच, या बाबींच्या खरेदी fea (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (0/ Guidelines) 
तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 


शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/भाग-२/२०१३/विनियम, दिनांक १७ 
एप्रिळ, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिळा 
उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४ नियम क्र.७ समोरील स्तंभ क्र.६ येथील अटींची पूर्तता करण्यात 
यावी. 


खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर खरेदी समितीच्या मान्यतेनंतरच पुरवठा आदेशा निर्गमित 
करण्यात यावेत.सदर प्रकरणी सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्र.खरेदी - 
२०१६/प्र.क.२४०/आरोग्य-८ दिनांक २६ जुले,२०१७ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार 
कार्यवाही करण्यात यावी. 


उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते ११ येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची व खरेदी नियमानुसार व 


आवश्यकते प्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी आयुक्‍त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान 
संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई, संचालक (आरोग्य सेवा), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई, 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई व कार्यक्रम प्रमुख यांची 


राहील. 


एप्रिल, 


शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ 
२०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिळला उपविभाग-दोन मधील अनु 


क्रमांक ४, नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच विकत घेण्यास 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०५१९/प्र.क्र.३३०/आरोग्य-७ 


मंजूरी देण्यासाठी प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत त्यानुसार सदर 
शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201908061209069717 असा आहे. हा झासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Jamsher Samsher 


Jamsher. ४. 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


ou=Public Health Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=cc70f5be589b29aaa447f5cdd15 
a aa ५ h e i €9826781 deSdaa02a4ecf339fb1d0559ab 

9d6, 

serialNumber=a92e218ede7b7c9acaa3be 


Tadavi 2S 
(ज. स. तडवी) 
महाराष्ट्र शासनाचे अवर सचिव 

प्रत:- 
१) आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
२) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 
३) अतिरिक्त संचाळक (आरोग्य सेवा), राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे. 
४) सर्व सह संचालक (आरोग्य सेवा संचालनालया मार्फत) 
५) सर्व सहसचिव/उपसचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग. 

) 

) 

) 

) 


६) उप संचालक, सर्व मंडळ कार्यालये. 

७ सर्व जिल्हा शल्य चिकित्सक (FWB मार्फत) 
८) सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी (FWB मार्फत) 
९) निवडनस्ती (आरोग्य-७) 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


